आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत सन 
२०१९-२० करीता शासकीय 
आश्रमशाळांचे बांधकाम लेखाशीर्ष 
(४२२५ ११०९) या अंतर्गत निधी वितरण 
आदेश.. 


महाराष्ट्र शासन 
आदिवासी विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०१९/ प्र.क्र. ५६/कार्यासन.६ 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
तारीख: २० मार्च, २०२० 


वाचा 
१) शासन परिपत्रक वित्त विभाग,क्र.अर्थसं-२०१९/प्र.क्र.४४/अर्थ-३ दि.०१.०४.२०१९ 
२) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग,क्र.अर्थसं-२०१९/प्र.क्र.९२/अर्थ-३,दि.०८.०७.२०१९ व 
दि.१३.०३.२०२०. 
३) शासन ज्ञापन, आ.वि.वि., क्र.बीयुडी-२०१९/प्र.क्र.५६/का-६ दि.२७/०५/२०१९. 
४) शासन निर्णय, आदिवासी विकास विभाग क्रमांक बीयुडी-२०१९/प्र.क्र.५६/कार्यासन.६ 
दि.२६.०७.२०१९, दि.२१.०१.२०२०,दि.३१.०१.२०२०. 
५) बांधकाम व्यवस्थापन कक्ष, (fafa) यांची नस्ती क्र. अर्थवि-२०१९/प्र.क्र.५७/बांव्यक. 
दि.२०.०३.२०२०. 
शासन निर्णय- 


आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत सन २०१९-२० या वर्षात मागणी क्रमांक टी-६ मुख्य 
लेखाशिर्ष ४२२५ , अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, इतर मागासवर्ग व अल्पसंख्याक यांच्या 
कल्याणावरील भांडवली खर्च, ०२ अनुसूचित जमातीचे कल्याण, ७९६- जनजाती क्षेत्र उपयोजनांतर्गत 
योजना, अंतर्गत (०१) (१७ आश्रमशाळांचे बांधकाम (४२२५ ११०९), ५३- मोठी बांधकामे या 
लेखाशीर्षाखाळी सन २०१९-२० या वर्षाकरीता रु.१६५.०० कोटी इतकी तरतुद अर्थसंकल्पीत असुन 
भांडवली खर्चाच्या योजनांकरीता सुधारीत अंदाजात वित्त विभागाने १०० टक्के अर्थसंकल्पित तरतूदी 
वितरीत करण्यास मान्यता दिली आहे. 

त्या अनुषंगाने आश्रमशाळा बांधकाम (टीएसपी) करीता लेखाशीर्ष ४२२५ ११०९ या खाली 
उपरोक्त संदर्भाधीन क्र. ५ येथील निधी मागणी प्रस्तावास अनुसरुन सन २०१९-२० या वर्षातील 
अर्थसंकल्पीत तरतुदीमधुन सोबत जोडलेल्या विवरणपत्रात नमुद केल्यानुसार ४२ कामांना रकाना ५ 
नुसार एकूण रु.४१०४.३६ लाख इतका निधी खालीलप्रमाणे नियंत्रक अधिकारी तथा अधिक्षक 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०१९/ प्र.क्र. ५६/कार्यासन.६ 


अभियंता सार्वजनिक बांधकाम (आदिवासी) मंडळ, नाशिक व नागपूर यांना (BEAMS) अर्थसंकल्पीय 
वितरण प्रणाली वर वितरीत करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


(रु. लाखात) 


अ.क्र 


नियंत्रक अधिकारी कामांची संख्या सदर ज्ञापनाद्वारे 
वितरीत करण्यात 
येत असलेला निधी 


२ ३ PB 


अधीक्षक अभियंता सार्वजनिक ३९ ३८८०.०० 
बांधकाम(आदिवासी) मंडळ , नाशिक. 


अधीक्षक अभियंता सार्वजनिक ३ २२४.३६ 
बांधकाम(आदिवासी) मंडळ , नागपूर. 


एकुण ४२ ४१०४.३६ 


2. 


me) 


) 


३. 


सदर निधीचे वितरण खालील अटी व शर्तीच्या अधीन राहून मंजूर करण्यात येत आहे. 


संबंधित नियंत्रक अधिकारी यांनी सोबतच्या विवरणपत्रात नमुद ४२ कामांना 
प्रशासकीय /सुधारीत प्रशासकीय मान्यता रकमेच्या मर्यादेतच खर्च करण्याबाबत 
दक्षता घ्यावी. 

सोबतच्या विवरणपत्रात नमुद केलेल्या कामांवरच सदरील निधी खर्च होईल याची 
दक्षता संबंधित नियंत्रक अधिकारी यांनी घ्यावी 

अधिक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम (आदिवासी) मंडळ, नाशिक/ नागपुर यांचे 
मार्फत सदर बांधकामांना वेळोवेळी भेटी देण्यात येवून कामाचा दर्जा, गुणवत्ता यांची 
तपासणी करावी व वितरीत करण्यात आलेला निधी योग्य रित्या खर्च होत आहे याची 
दक्षता घ्यावी. 

वितरीत करण्यात आलेला निधी दि.३१ मार्च, २०२० अखेर खर्च होणे आवश्‍यक आहे. 
सदर वितरीत निधीमधुन झालेल्या खर्चाचा अहवाल नियंत्रक अधिकारी यांनी एकत्रित 
करुन तो विहित प्रपत्रात शासनास सादर करावा. 

वित्त विभागाच्या वेळोवेळी निर्गमित शासन परिपत्रकामधील विहित केलेल्या अटी व 
शर्तीचे पालन करण्याची जबाबदारी नियंत्रक अधिकारी यांची राहील. 


सदर शासन निर्णय संदर्भ क्र.१ व २ येथील वित्त विभागाच्या हासन परिपत्रकान्वये 


विभागास प्रदान केलेल्या अधिकारात निर्गमित करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ७ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०१९/ प्र.क्र. ५६/कार्यासन.६ 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२००३१९१२२००८६४२४ असा आहे. हा आदेश 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रत, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


ढ Digitally signed by Ravindra Digambarro 

Ravindra aut 
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, 

. ou=Tribal Development Department, 

D | g a aa) b a [| fo postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=f05a691 3f9dee1f453c9a1c5a89d8 
€4897737ba8e4acOedf3f2c6e69e25f4108, 

A (1 t e cn=Ravindra Digambarro Aute 
Date: 2020.03.20 19:32:34 +05'30' 

(रविंद्र दि.औटे) 


अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


. मा.मंत्री, आदिवासी विकास, यांचे खाजगी सचिव , मंत्रालय, मुंबई.. 
. मा.राज्यमंत्री, आदिवासी विकास,यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 


प्रधान सचिव,आदिवासी विकास विभाग, यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 


. आयुक्त, आदिवासी विकास, महाराष्ट्र राज्य, नाशिक. 
. मुख्य अभियंता, बांधकाम व्यवस्थापन कक्ष, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


६. अपर आयुक्‍त, आदिवासी विकास, नाशिक/नागपूर. 


८. 
शः 


. प्रकल्प अधिकारी, ए.आ.वि.प्र, तळोदा/ नंदुरबार/ कळवण/ नाशिक/ राजुर/ यावल/ धुळे/ 


गडचिरोली. 
अधिक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम (आदिवासी) मंडळ,नाशिक/ नागपूर. 
कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम (आदिवासी) विभाग,धुळे/ चंद्रपुर . 


१०.महालेखापाल (लेखापरिक्षा)/(लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपूर. 
११.अधिदान व लेखाधिकारी,मुंबई. 

१२.निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

१३.जिल्हा कोषागार अधिकारी, धुळे/ चंद्रपुर. 

१४.वित्त विभाग (व्यय १४/अर्थ-१९), मंत्राळय, मुंबई-३२ 


१६.निवड नस्ती (का-६) आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ७ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०१९/ प्र.क्र. ५६/कार्यासन.६ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०१९/ प्र.क्र. ५६ /कार्यासन.६, दि.२०.०३.२०२०. सोबतचे विवरणपत्र. 


अ. 


क्र. 


कामाचे नांव 


प्रशासकीय 
मान्यता 
किंमत 


माहे मार्च सदर 
२०१९ पर्यंत । शा.नि.द्वारे 
खर्च वितरीत 
करण्यात येत 
असलेला निधी 


अ) अधीक्षक अभियंता,सार्वजनिक बांधकाम (आदिवासी) मंडळ ,नाशिक 


कार्यकारी अभियंता,सार्वजनिक बांधकाम,धुळे 


(रु. लाखात) 


शासकीय आश्रमशाळा होराफळी येथे शालेय 
इमारत व मुलांचे वसतीगृहाचे बांधकाम करणे 


७१५.५६ 


४७१.०० ७५.०० 


शासकीय आश्रमशाळा बिजरी येथे शालेय इमारत 
मुलांचे व मुलींचे वसतीगृहाचे बांधकाम करणे 


११८१.४२ 


६५१.८० (94.00 


Arima आश्रमशाळा Brad येथे शालेय 
इमारत बांधकाम करणे 


८०७.७२ 


८५४५.१८ ५०.०० 


शासकीय आश्रमशाळा साल्हेर येथे शाळेय इमारत 
बांधकाम करणे 


४९६.७९ 


330.199 ५०.०० 


MAPA आश्रमशाळा आसाणे येथे मुलींचे 
वसतीगृह बांधकाम करणे 


344.82 


१६०.०० ५०.०० 


शासकिय आश्रमशाळा नवापाडा ता साक्री जि धुळे 
(मुलांचे वसतिगृह) 


४१२३.१२ 


१५५.८७ (9०.०० 


ATHY आश्रमशाळा हरणबारी ता.सटाणा 
जि.नाशिक येथील मुलींचे वसतिगृह बांधकाम 
करणे. 


९०३.५९ 


७५.६४ ७०.०० 


छासकीय आश्रमशाळा गणोरे ता.कळवण 
जि.नाशिक येथील मुलींचे वसतिगृह बांधकाम 
करणे. 


९१३.१९ 


38.08 ७०.०० 


शासकीय आश्रमशाळा भीलवाड ता.सटाणा 
जि.नाशिक येथील मुलींचे वसतिगृह बांधकाम 
करणे. 


९०२.५१ 


४७.५९ ७०.०० 


श्‌ fe) 


शासकीय आदिवासी आश्रमशाळा माणी 
ता.सुरगाणा जि.नाशिक येथील मुलींचे वसतिगृह 
बांधकाम करणे 


९१३.१८ 


५०.२९ (90.०० 


पृष्ठ ७ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०१९/ प्र.क्र. ५६/कार्यासन.६ 


अ. माचे नांव प्रशासकीय । माहे मार्च सदर 
क्र. मान्यता | २०१९ पर्यंत  शा.नि.द्वारे 
किंमत खर्च वितरीत 
करण्यात येत 
असलेला निधी 
1 १ | शासकोय आदिवासी आश्रमशाळा कनाझी | ९१३.१८ ४७.३५ ७०.०० 
ता.कळवण जि.नाशिक येथील मुलींचे वसतिगृह 
बांधकाम करणे. 
१२ | शासकोयआश्रमशाळा भगदरी येथे मुलींचे | ८२०.६९ ५७.२२ १००.०० 
वसतीगृह बांधकाम करणे ता.अक्कलकुवा 
जि.नंदुरबार 
१३ | शासकोयआश्रमशाळा भगदरी येथे मुलांचे | ८१३.५८ ४०.०० १००.०० 
वसतीगृह बांधकाम करणे ता.अक्कलकुवा 
जि.नंदुरबार 
१४ | शासकोय आश्रमशाळा सरी येथे मुलींचे वसतीगृह | ८२०.६९ १००.०३ ५०.०० 


बांधणे ता अक्कलकुवा जि नंदुरबार 


१५ | TMH आश्रमशाळा डाब येथे मुलींचे वसतीगृह | ८२०.६९ १००.१० ७०.०० 
बांधणे ता. अक्कलकुवा जि नंदुरबार 

१६ | शासकौय आश्रमशाळा सळलासाडी येथे मुलींचे | ८२०.६९ १००.३९ ७०.०० 
वसतीगृह बांधणे तळोदा जि नंदुरबार 

१७ | शासकोय आश्रमशाळा बोरद येथे मुलींचे वसतीगृह | ८२०.६९ १००.७३ ७०.०० 
बांधणे तळोदा जि नंदुरबार 

१८ | शासकोौय आश्रमशाळा तालंबा येथे मुलीचे | ८१३.५८ १००.७३ १००.०० 
वसतीगृह बांधणे तळोदा जि नंदुरबार 

१९ | शासकौय आश्रमशाळा मांडवी येथे मुलीचे | ८१३.५८ १००.१४ १००.०० 
वसतीगृह बांधणे तळोदा जि नंदुरबार 

२० | शासकोौय आश्रमशाळा लोभाणी येथे मुलीचे | ८१३.५८ १००.०४ १००.०० 
वसतीगृह बांधणे तळोदा जि नंदुरबार 

२१ | शासकोय आश्रमशाळा तोरणमाळ येथे शिक्षक व | ५६२.५४ ९८.०० १००.०० 
कर्मचारी निवास्थान बांधणे ता.धडगांव जि.नंदुरबार 

२२ | शासकोय आश्रमशाळा अलिविहीर येथे मुलींचे | ८२०.६९ १००.५४ १००.०० 


वसतीगृह बांधणे ता. अक्कलकुवा जि नंदुरबार 


पृष्ठ ७ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०१९/ प्र.क्र. ५६/कार्यासन.६ 


अ. माचे नांव प्रशासकीय । माहे मार्च सदर 
क्र. मान्यता | २०१९ पर्यंत | झ्ा.नि.द्वारे 
किंमत खर्च वितरीत 
करण्यात येत 
असलेला निधी 
२३ | शासकोय आश्रमशाळा अलिविहीर येथे मुलांचे | ८२०.६९ ९८.८२ १००.०० 
वसतीगृह बांधणे ता. अक्कलकुवा जि नंदुरबार 
२४ | शासकोय आश्रमशाळा मोरंबा येथे मुलींच्या | ८२०.६९ १००.१९ १००.०० 
वसतीगृहाचे बांधकाम करणे ता. अक्कलकुवा जि 
नंदुरबार 
२५ | शासकोय आश्रमशाळा कोठली येथे मुलीचे | १३८०.५७ ००.०० २००.०० 
वसतीगृह बांधणे G+3 05२ ता. नंदुरबार जि 
नंदुरबार 
२६ | शासकोय आश्रमशाळा कोठली येथे मुलींचे | १४०७.९० ००.०० १५०.०० 
वसतीगृह बांधणे G+3 05२ ता. नंदुरबार जि 
नंदुरबार 
२७ | शासकीय आश्रमशाळा कोठली येथे कर्मचारी | ७९२.५६ १००.२२ ५०.०० 
निवासस्थान बांधणे (G+3) ता. नंदुरबार जि 
नंदुरबार 
२८ | शासकीय आश्रमशाळा खडको येथे मुलींचे । १४१६.३३ १५२.८४ १५०.०० 
वसतीगृह बांधणे ता. नंदुरबार जि नंदुरबार 
२९ | शासकोय आश्रमशाळा खडकी येथे मुलांचे | १४१६.३३ १४९.१४ १५०.०० 
वसतीगृह बांधणे ता नवापुर नंदुरबार 
30 | शासकीय आश्रमशाळा खडकी येथे कर्मचारी | ७२६.२७ ९०.०१ १५०.०० 
निवासस्थान बांधणे ता. नवापुर जि नंदुरबार 
३१ | शासकीय आश्रमशाळा लोय येथे शालेय इमारतीचे | ५४२.०२ ६६.९० १५०.०० 
बांधकाम करणे. ता.नंदुरबार जि नंदुरबार 
३२ | शासकोय आश्रमशाळा खेकडा येथे मुलींचे | १३७५.०७ ००.०० १५०.०० 
वसतीगृह बांधणे ता. नवापुर जि. नंदुरबार 
३३ | शासकोय आश्रमशाळा खेकडा येथे मुलांचे | १३७५.०७ १००.४२ १५०.०० 


वसतीगृह बांधणे ता. नवापुर जि. नंदुरबार 


३४ | शासकोय आश्रमशाळा केळीरुम्हणवाडी येथे मुलींचे | ९०८.२६ ६२.४१ १५०.०० 
वसतीगृह बांधणे ता. अकोले जि अहमदनगर 


पृष्ठ ७ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०१९/ प्र.क्र. ५६/कार्यासन.६ 


माचे नांव 


अ. प्रशासकीय | माहे मार्च सदर 
क्र. मान्यता | २०१९ पर्यंत  झ्ा.नि.द्वारे 
किंमत खर्च वितरीत 
करण्यात येत 
असलेला निधी 
३५ | शासकीय आश्रमशाळा पैठण येथे मुलींचे | ८८८.४५ ००.०० १००.०० 
वसतीगृहाचे बांधकाम करणे ता.अकोले 
जि.अहमदनगर 
३६ | शासकोय आश्रमशाळा केळीकोतुळ येथे मुलींचे | ९४०.०३ ००.०० १००.०० 
वसतीगृह बांधणे ता. अकोले जि अहमदनगर 
३७ | शासकोय आश्रमशाळा Adal येथे मुलींचे | ८९७.२३ ७२.०४ १००.०० 
वसतीगृह-१ बांधणे ता. अकोले जि अहमदनगर 
३८ | शासकीय आश्रमशाळा मवेशी येथे मुलींचे | ८९७.२३ ५५.९८ १५०.०० 
वसतीगृह-२ बांधणे 
३९ | शासकोय आदिवासी आश्रमशाळा विष्णापुर, | १३८९.६४ ००.०० १००.०० 
ता.चोपडा, जि.जळगांव येथील शालेय इमारत 
बांधकाम करणे. 
एकुण नाशिक | ३५२५१.२२ | ४६१६.४३ ३८८०.०० 
अ) अधीक्षक अभियंता,सार्वजनिक बांधकाम (आदिवासी) मंडळ ,नागपूर 
कार्यकारी अभियंता,सार्वजनिक बांधकाम,चंद्रपुर 
1 सिरोंचा जि. गडचिरोली येथील शासकीय ११०४.०० ५.२३ ७८.०१ 
आश्रमशाळे करीता मुलांचे वसतिगृहाचे इमारत 
बांधकाम करणे. 
२ | सिरोंचा जि. गडचिरोली येथील शासकोय १११८.०० ४.११ ७७.८५ 
आश्रमशाळे करीता मुलींचे वसतिगृहाचे इमारत 
बांधकाम करणे. 
३ | शासकीय आश्रमशाळा हालेवारा ता. एटापल्ली १०८०.०० ५०.०० ६८.५० 
जि.गडचिरोली मुलांचे वसतिगृह इमारत बांधकाम 
करणे. 
एकुण नागपूर | ३३०२.०० ५९.३४ २२४.३६ 
४२ एकूण निधी वितरण ४१०४.३६ 


पृष्ठ ७ पैकी ७ 


